सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गतच्या अधिसूचित 
सेवांचे Business Process Re- engineering 
करण्याकरिता विभागातील तज्ञ व्यक्तींचा 
अभ्यास गट नेमण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सीओएम-२०२४/प्र.क्र.२१/संगणक कक्ष 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : 30 एप्रिळ, २०२४. 


शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात मा. मुख्य 
आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्क आयोग यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम 
विभागांतर्गतच्या अधिसूचित सेवांचे Business Process Re-engineering करण्याकरिता 
विभागातील तज्ञ व्यक्तींचा अभ्यास गट नेमण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले आहे. सदर 
निर्देशास अनुसरून खालीलप्रमाणे अभ्यास गट स्थापन करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम पद 
।१____ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे अध्यक्ष 
२ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर सदस्य 
३ अधीक्षक अभियंता,दक्षता व गुणनियंत्रक मंडळ, नागपूर. सदस्य 
४ अधीक्षक अभियंता,दक्षता व गुणनियंत्रक मंडळ, पुणे. सदस्य 
सचिव 


अभ्यास गटाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल :- 


१) अधिसूचित सेवा नागरीकांना अधिक सूलभतेने पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुलभ व 
सुरळीत करण्यासाठी Business Process Re-engineering करणे. 

2) Common Application Form तयार करणे. 

3) Digi-locker शी सेवा संलग्न करण्यासाठी कार्यपध्दती विकसित करणे. 

४) अधिसूचित सेवांबाबत अभिलेख जतन करण्याबाबत कालावधी निश्चित करणे. 


अहवाल सादर करण्यासाठी कालावधी :- 


उपरोक्त अभ्यास गटांनी आपळा अहवाल तीन महिन्यात शासनास सादर करावा. 
सदर अभ्यास गटास आवश्‍यकतेनुसार बैठका घेता येतील. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः सीओएम-२०२४/प्र.क्र.२१/संगणक कक्ष 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५"५/.॥8१॥/9590॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४३०१४२२४११८१८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by YOGESH DNYANDEV ERANDE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
YO G E S H WORKS DEPARTMENT, 
2.5.4,.20=cf3dc27 14a32d7fafd0cd2d841042fc4e36724a895bdfda47 
de73434a5a62d4b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D N YA N D EV E RA N D E serialNumber=5DB79DC6E7 9A8BFCC4BF3AC79E55E47AB2E4890D 
BD9FEFCDE8F24C71CD428729, cn=YOGESH DNYANDEV ERANDE 
Date: 2024.04.30 14:35:21 +05'30' 
(योगेश एरंडे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, नवीन प्रशासन भवन, ७ वा मजला, मुंबई. 

३. राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 

४. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव (बांधकामे/रस्ते),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 

७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 

८. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. संचालक, महाआयटी, मुंबई. 

१०. राज्य सुचना अधिकारी, राष्ट्रीय सुचना केंद्र (NIC), महाराष्ट्र, ११ वा मजला, नविन प्रशासन 
भवन, मुंबई. 

११. सर्व सह सचिव /उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवडनस्ती-संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


